महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ (प्रशासन 
शाखा) मधील शिक्षण उपसंचालक व 
समकक्ष या पदावर पदोन्नती देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: निसूची-३६१८/प्र.क्र.०५/प्रशा-२ 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १२ सप्टेंबर, २०१८ 


वाचा- सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३१०/कार्या.१२, 
दिनांक १५ डिसेंबर, २०१७ 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट अ (प्रशासन शाखा) मधील शिक्षणाधिकारी पदावर कार्यरत 


असणाऱ्या खालील नमूद अधिकाऱ्यांना शासनाने मान्य केलेल्या निवडसूचीनुसार शिक्षण 
उपसंचालक व समकक्ष, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट अ (प्रशासन शाखा) या पदावर रु. १५६००- 
३९१०० (ग्रेड पे रु ६६००/-) san सुधारित वेतन संरचनेत ज्येष्ठतेनुसार व गुणवत्तेनुसार खुल्या 


प्रवर्गात Rad असलेल्या ८ पदांवर खालील अटींच्या अधीन राहून तात्पुरती पदोन्नती देण्याचा 


निर्णय शासनाने घेतला आहे :- 
अ. । अधिकाऱ्यांचे नाव | जातीचा | ज्येष्टता | अभिप्राय । महसूली | पदोन्नतीच्या पदावरील 
क्र प्रवर्ग | सूचीतील विभाग । पदस्थापना 
क्रमांक 
[a] 2 ns Sin Sei wa | 
iy श्री.ने.ता. पाटील ।अ.जा. | 3/2093 | Bea नागपूर । विभागीय शिक्षण 
प्रवर्गातून पात्र उपसंचालक, नागपूर 
विभाग, नागपूर 
२  श्री.ए.एस.पेंदोर अ.ज. | ५/२०१४ | खुल्या अमरावती | विभागीय शिक्षण 
प्रवर्गातून पात्र उपसंचालक, अमरावती 
विभाग, अमरावती 
३ | श्रीमती एस.आर. खुळा ।६/२०१४ | खुल्या पुणे शिक्षण उपसंचालक, 
जगदाळे प्रवर्गातून पात्र मा.व उ.मा. शि. 
संचालनालय, पुणे. 
४  श्री.एन.एम.उपासनी | खुला । १३/२०१४ | खुल्या नाशिक । विभागीय सचिव, 
प्रवर्गातून पात्र म.रा.मा.व उ.मा. शि. 
मंडळ, नाशिक 


शासन निर्णय क्रमांकः निसूची-३६१८/प्र.क्र.०५/प्रशा-२ 


अ. । अधिकाऱ्यांचे नाव | जातीचा । ज्येष्टता | अभिप्राय | महसूली | पदोन्नतीच्या पदावरील 


क्र प्रवर्ग | सूचीतील विभाग | पदस्थापना 
क्रमांक 
[| २ "७७ 5 ee ee eee 
५ श्री. एस.एम.यादगिरे | इ.मा.व. | 98/2098 | खुल्या औरंगाबाद । विभागीय शिक्षण 
प्रवर्गातून पात्र उपसंचालक, लातूर 
विभाग, लातूर 
६  श्री.एस.बी.माळी इ.मा.व. | २२/२०१४ | खुल्या पुणे शिक्षण उपसंचालक 
प्रवर्गातून पात्र (प्रशासन) आयुक्‍त 
(शिक्षण) कार्यालय,पुणे. 
७ | एस.बी.खंडागळे । खुला । २३/२०१४ | खुल्या कोकण | विभागीय सचिव, 
प्रवर्गातून पात्र म.रा.मा.व उ.मा. शि. 
मंडळ, मुंबई 
८ | डॉ.ए.बी.भोसले खुला | २४/२०१४ | खुल्या पुणे सचिव, म.रा. मा. उ. 
प्रवर्गातून पात्र मा.शि. मं. पुणे 


२. सदर पदोन्नती ही मा. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आलेल्या विशोष अनुमती याचिका 
२८३०६/२०१७ च्या अंतिम निकालाच्या अधिन राहून केवळ तात्परत्या स्वरुपात देण्यात येत आहे. 


३. सदर पदोन्नतीनुसार संबंधित अधिकाऱ्यास देण्यात आलेली पदस्थापना सामान्य प्रशासन 
विभाग, अधिसूचना दि. २८.०४.२०१५ व दिनांक १६.०७.२०१५ मधील विभागीय संवर्ग वाटपाच्य 
तरतूदीनुसार करण्यात आली आहे. 


४. सदर पदोन्नती ही विविध न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या सेवाविषयक प्रकरणांच्या 
निकालाच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे. 


५. या निवडसूचीस महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची मान्यता घेण्याच्या अधीन राहून सदर 
पदोन्नती देण्यात येत आहे. 

६. श्री. सुरेश मा. आवारी यांची अभिळेख वेळेवर प्राप्त न झाल्यामुळे त्यांच्या पदोन्नतीचा निर्णय 
विभागीय पदोन्नती समितीच्या बैठकीत होऊ शकलेला नाही. त्यांच्या पदोन्नतीबाबत लवकरच 
निर्णय घेण्यात येत आहे. 


७. सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक १५.१२.२०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार 
श्री. सत्यवान धर्मा सोनवणे यांच्या पदोन्नतीबाबतची पात्रता तपासून ती बंद लिफाफ्यात मोहोरबंद 
करुन ठेवण्यात आली आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः निसूची-३६१८/प्र.क्र.०५/प्रशा-२ 


८. सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक १५.१२.२०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार 
वरील आठ अधिकाऱ्यांपैकी शिस्तभंग विषयक कार्यवाही सुरू झाली असल्यास अथवा फौजदारी 
प्रकरण न्ययालयात प्रलंबित असल्यास अथवा विभागीय चौकशी प्रकरणांत दोषी आढळल्यास अशा 
अधिकाऱ्यास पदोन्नतीच्या ठिकाणी पदस्थापना देण्यात येऊ नये. 


९. आयुक्‍त (शिक्षण), पुणे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांस पदोन्नतीच्या ठिकाणी रुजू होण्याकरीता 
तात्काळ कार्यमुक्त करण्याची कार्यवाही करावी. तसेच संबंधित अधिकारी यांनी पदोन्नती आदेशा 
निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसाच्या आत पदोन्नतीच्या पदावर रुजू व्हावे व संबंधित 
अधिकारी रुजू झाल्याचा दिनांक आयुक्‍त (शिक्षण) यांनी शासनास कळवावा. 

qo, हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०१८०९१२१७२८५९९१२१ असा 
आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


र (१९40 
2. 5८4 817ae6ee619 
a 


Ravindra” = 
Pp fa | h a d Ate ‘ ii द 3 f2edbs809h000133426328 


0 
fe 
erialNum| ०37० 
cdac80ee32afdac3{68b5821d14e4 1dffa, 
n=Ravindra Pralhad Ate 


Date: 2018.09.12 17:33:12 +05'30' 


(र. प्र. आटे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१) आयुक्‍त (शिक्षण), पुणे 
२) सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 
३) सर्व संचालक. 
४) सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 
) 
) 


५) सर्व संबंधित कोषागार अधिकारी. 
६) संबंधित अधिकारी (आयुक्त कार्यालयामार्फत). 


प्रत माहितीस्तव 
१) मा. मंत्री, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई. 
२) अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३) अवर सचिव (प्रशा.३), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 


8) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


